असा. क्र. ९७ रजिस्टर्ड नं. एमएच/एमआर/साऊथ-२२९/२००६-०८ 


महाराष्ट्र शासता राजपत्र 
असाधारण 


प्राधिकृत प्रकाशन 


मंगळवार, मे २३, २००६ / ज्येष्ठ २, शके ९९२८ 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल व्रण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत. 


भाग चार-ब 
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले (भाग एक, एक-अ आणि एक-ल 
यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम ब आदेश यांव्यतिरिक्त) नियम व आदेश. 
गृह विभाग 


मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२, दिनांक २३ मे Rook 
a अधिसूचना 


मुंबई मोटार वाहन कर अर्थिनियम, १९५८. 
क्रमांक एमटीए.१००३/सीआर-७/परिवहन-३.--मुंबई मोटार वाहन कर अधिनियम, १९५८ 
(१९५८ चा मुंबई ६५) च्या कलम ३ च्य, पोट-कलम (१) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 


अधिकारांचा वापर य THM शासन, याद्वारे शासन अधिसूचना, गृह विभाग, क्रमांक 


(oy 
[ किंमत : रुपये ३.००] 
भाग चार-ब--१३९ 


७३२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा., मे २३, २००६/ज्येष्ठ २, शके ९९२८ [भाग चार-ब 


'एमटीए-१९९१/सीआर-१२/परिवहन-३, दिनांक ३१ ऑगस्ट १९९१ यामध्ये दिनांक ९ जून २००६ 
पासून पुढीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहे : --- 

उक्त अधिसूचनेच्या अनुसूचीमध्ये, खंड ५ अ” मधील, उप-खंड सहा नंतर, पुढील उप-खंड 
समाविष्ट करण्यात येत आहे :-- 


“ सहा अ. खनित्रे (एक्स्केव्हेटर्स)--- रुपये 
(अ) ओझे लादलेले नसताना, ७५० किलोग्रॅम पेक्षा २,००० 
अधिक वजन नसलेली वाहने. ( 
(ब) ओझे लादलेले नसताना, ७५० किलोग्रॅम पेक्षा अधिक ४,००० 
बजन असलेली, परंतु १,५०० किलोग्रॅम पेक्षा 
अधिक वजन नसलेली वाहने. 
(को ओझे लादलेले नसताना, १,५०० किलोग्रेम पेक्षा ६,००० 
अधिक वजन असलेली, परंतु २,२५० किलोग्रॅम 
पेक्षा अधिक वजन नसलेली वाहने. 
(ड) ओझे लादलेले नसताना, २,२५० किलोग्रॅम पेक्षा ६,००० 
अधिक बजन असलेली वाहने. 
अधिक २,२५० किलोग्रॅम वजनापेक्षा 
अधिक बजन असलेल्या प्रत्येक ५०० 
किलोग्रॅम बजनाकरिता किंवा त्याच्या 
भागाकरिता रु. ९००.”- 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, ( 


रमेश शिंदे, 
शासनाचे उप सचिव. 


भाग चार-ब] महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा., मे २३, २००६/ज्येष्ठ २, शके १९२८ ७३३ 


HOME DEPARTMENT 
Martralaya, Mumbai 400 032, dated the 23rd May 2006 
NOTIFICATION 
Tue Bompay Moror Ventces Tax Act, 1958. 

No. MTA,1003/CR-7/TRA-3.—In exercise of the powers conferred by ° 
sub-section (1) of section 3 of the Bombay Motor Vehicles Tax Act, 1958 
(Bom. LXV of 1958), the Government of Maharashtra hereby amends, 
with effect from the 1st June 2006, the Government Notification, Home 
Department, No. MTA.1991/CR-12/TRA-3, dated the 31st August 1991, as 

vllows, namely :— 


In the SCHEDULE to the said Notification, in clause A, after sub- 
clause VI, the following sub-clause shall be inserted, namely :-— 


“VI-A. Excavators— Rs. 

(a) Vehicles not exceeding 750 kgs. 2,000 
in weight, unladen. 

(6) Vehicles exceeding 750 kgs. but 4,000 


not exceeding 1,500 kgs. in 
weight, unladen. 

(c) Vehicles exceeding 1,500 kgs. but 6,000 
not exceeding 2,250 kgs. in 
weight, unladen. 

(d) Vehicles exceeding 2,250 kgs. in 6,000 
weight, unladen. 


plus Rs. 900 for every 
500 kgs., or part thereof 
in excess of 2,250 kgs.”. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


RAMESH SHINDE, 
Deputy Secretary to the Government. 
'पाग चार-ब--१४० 


93x महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा., मे २३, २००६/ज्येष्ठ २, शके १९२८ [भाग चार-ब 


गूह विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २३ मे २००६ 
अधिसूचना 
मुंबई मोटार वाहन कर अधिनियम, १९५८. | 
क्रमांक एमटीए.१००३/सीआर-७/परिवहन-३.---ज्याअर्थी, मुंबई मोटार वाहन कर अधिनियम, 
१९५८(१९५८ चा मुंबई ६५) च्या कलम ३ च्या पोट-कलम (१) नुसार काढलेली शासन अधिसूचन| | 
गृह विभाग, क्रमांक एमटीए.१००३/सीआर-७/परिबहन-३, दिनांक २३ मे २००६ अन्वये मोटार 
वाहनांबर (यापुढे ज्याचा उल्लेख “ अशी मोटार वाहने ” असा करण्यात येईल) त्यात विनिर्दिष्ट 
केल्याप्रमाणे वार्षिक दराने दिनांक १ जून २००६ पासून कर वाढ करण्यात आली आहे; 
आता, त्यानुसार, मुंबई मोटार वाहन कर नियम, १९५९ च्या नियम ११-अ अन्वये महाराष्ट्र 
शासन दिनांक २० मे २००७ हा दिनांक विनिर्दिष्ट करीत असून त्या दिनांकाच्या आत अशा मोटार 
वाहनांचे नोंदणीकृत मालक किंवा ज्यांच्या ताब्यात किंवा नियंत्रणात अशी मोटार वाहने आहेत 
त्यांनी उक्त नियम ११-अ नुसार अशा उर्वरित कालाबधीचा देय ठरणारा अतिरिक्‍त कर भरला 
पाहिजे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


( 


रमेश शिंदे, 


शासनाचे उप सचिव. 


भाग चार-ब] महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा., मे २३, २००६/ज्येष्ठ २, शके १९२८ ७३५ 


HOME DEPARTMENT 


Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 23rd May 2006. 
NOTIFICATION 
Tue Moror Venicies Tax Act, 1958. 

No. MTA.1003/CR-7/TRA-3.— Whereas by the Government Notification, 
Home Department, No. MTA-1003/CR-7/TRA-3, dated 23rd May 2006, 
issued under sub-section (1) of section 3 of the Bombay Motor Vehicles 
Tax Act, 1958(Bom. LXV of 1958), the tax at the annual rates on the 
motor vehicles (hereinafter referred to as “the said Motor Vehicles ”) 
specified therein, has been increased with effect from the 
1st June 2006. 

Now, therefore, in pursuance of rule 11-A of the Bombay Motor 
Vehicles Tax Rules, 1959, the Government of Maharashtra hereby specifies 
the 20th day of May, 2007 to be the date within which a registered owner 
or person who is in possession or control of any of the said motor 
vehicles shall pay the additional tax payable from the said date, under 
the said rule 11-A for the unexpired portion of such period. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


RAMESH SHINDE, 
Deputy Secretary to the Government. 


'शासकौय मध्यवर्ती मुद्रणालय, मुंबई 


